अर्थसंकल्पिय अनुदान २०२०-२१ 

“२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने (०१)(०७ नियमित आस्थापनेवरील 
रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग 
(अनिवार्य) (२२१५१९१४) “मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९३/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ८ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रशा-५, दि.१ एप्रिळ oo 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ,२०२० 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या नियमित 
आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग यांचे वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी 
मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) 
जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ च्या कळम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने (०१)(०७) 
नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४)” 
या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रुपये 
८,४१,०००/- इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


= कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक आपत्तीवर मात करण्याच्या 
दृष्टीने राज्याची एकंदर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, खर्चात काटकसर करणे तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९३/पापु-२३ 


काही खर्च पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक १६ 
एप्रिल, २०२० अन्वये इतर Vel iia म्हणजेच ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दिष्टाखालील खर्च विभागांनी वित्त विभागाच्या अनुमतीशिवाय करु नये असे सदर 
परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यानुषंगाने नस्ती वित्त विभागास सादर केली असता वित्त 
विभागाने माहे एप्रिल-जून तसेच माहे जुले ते सप्टेंबर करिता एकूण तरतूदीच्या केवळ २०% 
निधी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध करुन दिला आहे. 
त्यानुषंगाने वेतनेतर अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या नियमित 
आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग यांचे वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य (09 जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने 
(०१(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) 
(२२१५१९१४)” या लेखाशिर्षाखाळी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रुपये 
१,६८,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख अडुसष्ठ हजार फक्त ) इतके अनुदान पुढीलप्रमाणे 
संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हयाचे | सन २०२०-२१ करीता लेखाशिर्ष या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. नाव । २२१५१९१४ खाली वितरीत करण्यात | २२१५१९१४ खाली वितरीत करण्यात 
येत असलेले अनुदान ३१,सहायक येत असलेले वेतनेतर अनुदान 
अनुदाने (वेतनेतर) (अक्षरी रुपये) 
1१ ? 3 gy 
a | पालघर ४२००० रूपये बेचाळीस हजार फक्त 
२ | रत्नागिरी ४२००० रूपये बेचाळीस हजार फक्त 
३ | सातारा ४२००० रूपये बेचाळीस हजार फक्त 
ca यवतमाळ ४२००० रूपये बेचाळीस हजार फक्त 
एकूण १६८००० रूपये एक लाख अडुसष्ठ हजार फक्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९३/पापु-२३ 


२. उपरोक्त लेखाशीर्षातर्गत सन २०१९-२० चा अखर्चित निधी शासनास जमा 
करण्याच्या अधीन सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून, अखर्चित निधी शासनास जमा 
केल्याशिवाय निधी कोषागारातून आहरित करण्यात येऊ नये. सदर वेतनेतर निधी संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी कार्यालयीन खर्च, प्रवास खर्च इत्यादी बाबींसाठी आवश्‍यकतेनुसार 
वापरावा. 


3. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. कोव्हीड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक 
आपत्तीवर मात करण्याच्या दृष्टीने राज्याची एकंदर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता, खर्चात 
काटकसर करणे तसेच काही खर्च पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. 


8, या शासन निर्णयामध्ये दर्डाविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही 
याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या 
प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


प. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्यक निधीची मागणी 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला 
जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान 
लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS ER प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 0॥॥॥७ पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


६. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च 
मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) 
जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने (०१)(०७) 
नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४)” 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९३/पापु-२३ 


9. सदर aR निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/ 
प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० अन्वये तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक १६०/व्यय-३, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२० अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार विभागांना 
दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहेत. वित्त विभागाच्या परिपत्रकामध्ये नमूद 
केलेल्या अटी व शातींची पूर्तता होत आहे. 


सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०८११३८३३१५२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Niki 
C h eta nN 00 र st 1 ly and Si eile ment, 
postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
Balasaheb GerfsceRoso2essosaadseussTIe, क 
serialNumber=7268de4066097 1f8095 1c66d0e657e 
i. 903b378196f51a978d2a366cf5eb564c0c, 
N | ka aa cn=Chetan Balasaheb Nikam 
Date: 2020.09.09 14:07:05 +05'30' 
(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, यवतमाळ 
४. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पालघर, रत्नागिरी, सातारा, यवतमाळ 
५. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर, रत्नागिरी, 
सातारा, यवतमाळ 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा ) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, यवतमाळ 
मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 
१०. वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८ 
११. कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१२. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


eon & -क 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


